महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 
सन २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या अखर्चित केंद्र हिस्स्यासाठी 
तरतूद उपलब्ध करणे 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बिजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का.४ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जुले, २०२२ 


संदर्भ :- वित्त विभागाचे अ.शा.प.क्र.संकीर्ण-२०२२/२०१॥/॥७/प्र.क्र.४९/अर्थ दि.१८.७.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सन दि.३१/०३/२०२२ या पूर्वी प्राप्त झालेला सर्व 

केंद्रीय निधी, सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी उघडण्यात आलेल्या SNA खात्यात दि २०/०७/२०२२ पर्यंत जमा 
करण्यात यावा, तसेच सदर निधी SNA खात्यात जमा न झाल्यास केंद्रास परत करण्यात यावा असे निर्देश केंद्र 
शासनाने दिले आहेत. त्यानुषंगाने महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी दि.३१/०३/२०२२ 
या पूर्वी प्राप्त झालेल्या तथापि अद्याप आहरीत न करण्यात आलेला निधी वितरित करून सदर केंद्र पुरस्कृत 
योजनांसाठी उघडण्यात आलेल्या SNA खात्यात जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

२. सदर शासन निर्णयान्वये खाळील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान 
लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये- १६२९९.१८ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद प्रस्तावित वितरण 
२०२२-२३ 
eo oo Q 3 

२२३६-पोषण आहार 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(११)(०१) पोषण अभियान (केंद्रहिस्सा ८०%) (२२३६२०८४) 
०१ -वेतन ०.०४ ०.०४ 
०२-मानधन ०.०४ ०.०४ 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणीशुल्क ०.०४ ०.०४ 
१०-कंत्राटी सेवा १६००.०० १६०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८८.०० ८८ 
१७-संगणक खर्च २६०.०० २६० 
२८-व्यावसायिक सेवा ०.०४ ०.०४ 
३१-स.अ.वेतनेतर ०.०४ ०.०४ 
५०-इतर खर्च ८(७८०.२० ८७८०.२० 

एकूण १०७२८.४० १०७२८.४० 


शासन निर्णय क्रमांकः बिजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का.४ 


लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद प्रस्तावित वितरण 1. 
२०२२-२३ 


(१०)(०१)अंगणवाडीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरविणे 
(केंद्रहिस्सा ६०%)(२२३६२०२१) 
५०-इतर खर्च २४०.०३ २४०.०० 
(१०)(०३)अंगणवाडीमध्ये शौचालय बांधकाम करणे. 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२२३६२०४८) 


५०-इतर खर्च २४०.०३ ४३.४३ 
(१०)(०५) अंगणवाडीमधील लाभार्थ्यांची नोंदणी करणेसाठी 
आधार नोंदणी मशीन खरेदी करणे 

(केंद्र हिस्सा %) (२२३६२०६६) 

५०-इतर खर्च १२६.७३ १२६.७० 


अंगणवाडी इमारत बांधण्यासाठी अंमलबजावणी 
करणाऱ्या संस्थांना अनुदान केंद्र हिस्सा)६० %) 
२२३६-२१८२ 


२७-लहान बांधकाम १९४१.६५ १९४१.६५ 
(००) (०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेसाठी 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र 
हिस्सा ६०%) २२३६-१९७२ 


३१-स.अ.वेतनेतर ७१२५.०० ३२१९.०० 
एकूण २०४०१.८४ १६२९९.१८ 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१९५/२०२२/व्यय ६, दिनांक २०.०७.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
श्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२२१२११३६१३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.07.22 12:14:52 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
3) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
४ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
५) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
६) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
७ सर्व जिल्हाधिकारी 
८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
९) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का.४ 


qo) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


